२४ सप्टेंबर, २०२१ ते २९ सप्टेंबर, २०२१ या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.२५.०८.२०२१. 

२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ टेबल टेनिस /२०२०-२१ 
दि.३०.०८.२०२१. 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२०-२१/का-४/८९१, दि.०८.०९.२०२१. 

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : अभानासे ३८२१/प्र.क्र. ९२/क्रीयुसे-२ 
दि.०९.०९.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २४ ते २९ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि ०२ सप्टेंबर ,२०२१ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.७९,११०/-(रुपये एकोणऐंशी हजार एकशे दहा फक्त ) 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २१ ते २३ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २४ 
ते २९ सप्टेंबर,२०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२१ (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवाळय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २१ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱया अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (08) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१६१२४१३३१९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शि 
Swati Madhukar Nanal तव 11111 Neral Gin, Ss 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.16 12:43:10 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


Cc “८७ A -0 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २४ ते २९ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबळ टेनिस 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्ठाविणारे विवरणपत्र. 


क्र.खेळाडूचे नाव व पदनाम टॅकसूट । किटबँग | विभाग/ कार्यालय 
। श्री. ओम रा. लोटलीकर, होय होय । जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, 
कनिष्ठ लिपिक मुंबई. 
२ श्री. प्रेमजित रणनवरे होय होय । विक्रोकर सह आयुक्‍त, सीमा तपासणी नाके, 
राज्यकर सह आयुक्‍त नोडळल-११, जी.एस.टी. भवन, माझगांव, 
मुंबई. 
३ | श्री. नितीन डोळस, चोपदार होय होय | AT. खाजगी सचिव, मा.मंत्री आदिवासी 
विकास यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४ | डॉ. अशोक कळंबे, सहयोगी प्राध्यापक । होय होय । शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर. 
५ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक होय होय | ग्रामीण रुणालय हॉस्पीटल, लाखणी, भंडारा. 
६ श्री. रविद्र कुलकर्णी, अप्पर होय होय । उपाध्यक्ष तथा मा. व्यवस्थापकिय संचालक, 
जिल्हाधिकरी सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
७ | att. सुशील गर्जे, होय होय | विशेष आयुकत, जी.एस.टी. भवन, माझगांव, 
राज्यकर उपायुक्‍त मुंबई. 
८ | सौ. अंजली मातोडकर, होय होय | मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम 
वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 
९ | श्रीमती स्नेहल भोळे होय होय | बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, जिल्हा - 
सहा. अभियंता श्रेणी (स्थापत्य) गट-ब यवतमाळ. 
शि o| श्रीमती प्रभावती व. उंबरे, होय होय । जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 
महसूल सहायक 
i १| श्री. शिरीष दामले, होय होय । राज्यकर उपायुक्‍त, आस्थापना-२, GST 
राज्यकर निरिक्षक, भवन, माझगांव, मुंबई. 
व्यवस्थापक 
१२ श्री. आर.सी. ठाहा होय होय । विभागीय we निबंधक, (लेखापरिक्षण) 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक. 
प्रशिक्षक. 
N a n a | Deter 2001.08 16 12:43:30 +05'30' 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शास 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २४ ते २९ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


| 


3 


निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. 

प्रमुख पंच व इतर दोन पंच यांचे मानधन. (१०००-- ५००--५००) 

निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी व पंच यांच्याकरिता चहा/ 
अल्पोपहारावरील खर्च. 


निवड चाचणीसाठी १ डझन टेबल टेनिस चेडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star) 
प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 


य खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या 
व अल्पोपहारावरील खर्च.) (40x 92x3) 


3 दिवसाच्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास भाडे. 
3 R डझन टेबल टेनिस चेंडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star) 
औषधे (रेली स्प्रे) व किरकोळ. 

S. ( ) 


av 
~ 


A 


o 


Vv 


2 टेबल टेनिस बटरु. ५०००/- प्रमाणे. 


र 


-8 


-O 


o 


५ [92 जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे. 
१२ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे. 
१२ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. 


(| ७ 


क. र 
९ ब्लॅक पॅन्थर सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे 
Tater 


/औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च 
ण रुपये : (रु. एकोणऐंशी हजार एकशे दहा फक्त) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


1 DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 
Swati M ad h u ka r N a n al Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.16 12:43:48 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


3 
रे 
बि 
: 
° 
Es 
इ 
: 
: 
: 
g 
= 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र-क 
दिनांक २४ ते २९ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या टेबळ टेनिस संघाची निवड करण्यासाठी दि. २ सप्टेंबर, २०२१ रोजी 


निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

a श्री. वसंता ना. हेडाऊ, वस्तू व सेवाकर विभाग, आस्थापना अधिकारी, नोडल- 
लिपिक टंकलेखक ५व ६, माझगांव, मुंबई. 

२ | डॉ. अशोक ब. कळंबे, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर. 
सहयोगी प्राध्यापक 

३ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक ग्रामीण रुग्णालय लाखणी, जिल्हा- भंडारा. 

४ श्री. नितीन डोळस, चोपदार मा. खाजगी सचिव, मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे 

कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५ श्री.ओमरा. लोटलीकर, कनिष्ठ लिपीक | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

६ श्री. आर.सी. शाहा, विभागीय सह निबंधक, (लेखापरिक्षण) सहकारी संस्था, 
विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) नाशिक 

७ श्री. शिरीष दामले, राज्यकर निरीक्षक राज्यकर उपायुक्‍त, आस्थापना-२, GST भवन, 

माझगांव, मुंबई. 

८ श्री. सुनिल दा. कोळी, आस्थापना अधिकारी, राज्यकर जनसंपर्क, माझगांव, 
राज्यकर निरिक्षक मुंबई. 

9 श्री. संजय dah, राज्यकर निरीक्षक विशेष राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

ia ० श्री. सुशिल चं. गर्ज, विशेष आयुकत, जी.एस.टी. भवन, माझगांव, मुंबई. 
राज्य विक्रीकर उपायुक्‍त 

।११_ श्री. अनंत शेटये, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्राळय,मुंबई- Yoo 032 

१२ | श्री. प्रशांत साजणीकर, सहसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१३ | श्री. प्रेमजीत रणनवरे, विक्रीकर सह आयुकत, सीमा तपासणी नाके, नोडल- 
सहा. विक्रीकर आयुक्‍त ११, विक्रीकर भवन, मुंबई. 

१४ | श्री. राजेंद्र पवार, सह सचिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५ | श्री. सतीश सोनवाने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 

१६ | श्री. संजय म. पोफळे, सहा. कक्ष नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 

१७ | श्री. अनिरुध्द सू. देशपांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा. कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 


१८ 


श्री. संजय कदम, सहा. कक्ष अधिकारी 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 


१९ 


सौ. अंजली माटोडकर, 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, फोर्ट, मुंबई 


२० | सौ. पी.व्ही. उंबरे लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद 

२२ | श्रीमती स्नेहल गुलाबराव भोळे, बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, जिल्हा - 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यवतमाळ. 

२३ | श्री. मकरंद गयावळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा.कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati M ad h U ka |. DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 


Nanal Date: 2021.09.16 12:44:00 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


